विभागीय आयुक्त यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
सहायक आयुक्त कार्यालयांना नवीन वाहने मंजूर 
करणे व सहायक मागासवर्ग आयुक्त कार्यालय, 
नाशिक व अमरावती या कार्यालयांसाठी २ वाहन 
चालकांची काल्पनिक पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.२८९ओ/१६ब(ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.२८९ओ/१६-ब, दि.१३ सप्टेंबर, २०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.२८९ओ/१६-ब, 
दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ 


शुद्धीपत्रक : 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.२८९ओ/१६-ब, दि.१७ सप्टेंबर, 
२०१९ मधील 
क) वाहन इंधन व देखभाल खर्च :- मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशीर्ष "२०७० इतर प्रशासनिक सेवा-८०० इतर 
खर्च (००)(०३) विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष (२०७० ०५८६)-२४ पेट्रोल, वंगण व डिझेल 

या ऐवजी 

क) वाहन इंधन व देखभाल खर्च :- मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशीर्ष "२०७० इतर प्रशासनिक सेवा-८०० इतर खर्च 
(००)(०३) विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष (२०७० ०५८६)-(१३)- कार्यालयीन खर्च असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९११३०१६१०३७८००७ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, न 
Shivdas 


Mahadeo Dhule « 
(शि. म. धुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. सर्व विभागीय आयुक्त, 

६. सर्व सहायक आयुक्‍त (मागास वर्ग कक्ष), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 
८. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प-१४) 

१०. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, (उद्योग-४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. सामान्य प्रशासन विभाग/का.२५, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


